मौलाना आझाद अल्पसंख्यांक आर्थिक 
विकास महामंडळ मर्यादित, मुंबई 

सन २०२२-२३ साठी भाग भांडवल 
अंशदान वितरित करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्याक विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः मौआमं-२०२३/प्र.क्र.२७/का.५ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : २९ मार्च, २०२३. 


वाचा - 
१. अल्पसंख्याक विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.अविवि-२००८/१७१०/ प्र.क्र.२३०/ 
०८/का.८, दिनांक ०६ जून, २०१३. 
२. अल्पसंख्याक विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.: मौआम-२०२१/प्र.क्र.२२/का-८, 
दि.१४.०२.२०२२ 
३. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक : अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, 
दि.०४.०४.२०२२. 
४. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक : अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, 
दि.०८.०२.२०२३. 
५. मौलाना आजाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळाचे पत्र क्र.मौआम/भाग 
भांडवल/२०२३/१५२, दि.०२.०२.२०२३ 
प्रस्तावना :- 


मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळाचे अधिकृत भाग भांडवल संदर्भ 
क्रमांक १ येथील दिनांक of जून, २०१३ च्या शासन निर्णयान्वये रु.५००.०० कोटीपर्यंत तर संदर्भ 
क्रमांक २ येथील दिनांक १४.०२.२०२२ च्या शासन निर्णयान्वये रु.५००.०० कोटी वरुन रु.७००.०० 
कोटीपर्यंत वाढविण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. अद्याप पर्यंत शासनाने महामंडळास रु.५४३.१९ 
कोटी इतके भागभांडवल टप्याटप्प्याने उपलब्ध करुन दिले आहे. मौलाना आझाद अल्पसंख्याक 
आर्थिक विकास महामंडळाला भागभांडवली अंशदान, (४२३५०२३३)- अंशदान (कार्यक्रम) या 
ळेखाशिर्षाखाली सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षाकरिता रु.२५.०० कोटी इतका निधी अर्थसंकल्पीत 
करण्यात आलेला आहे. सदर अर्थसंकल्पीत निधी भागभांडवलापोटी मौळाना आझाद अल्पसंख्याक 
आर्थिक विकास महामंडळ मर्यादित, मुंबई यांना वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय - 

HOM आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळ मर्यादित, मुंबई यांना सन २०२२-२३ 
या आर्थिक वर्षाकरिता रु. २५.०० कोटी (अक्षरी रुपये पंचवीस कोटी फक्त) इतका निधी भागभांडवल 
म्हणून वितरीत करण्यास या शासन निर्णयान्वये मंजूरी देण्यात येत आहे. 

२. उपरोक्त भागभांडवल मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळ, मुंबई यांना 
प्रदान करण्यासाठी अवर सचिव, अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना “आहरण व 


शासन निर्णय क्रमांकः मौआमं-२०२३/प्र.क्र.२७/का.५ 

संवितरण अधिकारी” आणि उपसचिव, अल्पसंख्याक विकास विभाग यांना “नियंत्रक अधिकारी” 
म्हणून घोषित करण्यात येत असून त्यांना याबाबतच्या देयकावर स्वाक्षरी करण्यास प्राधिकृत करण्यात 
येत आहे. सदर महामंडळास उक्त रक्‍कम एक रकमी पध्दतीने त्वरीत अदा करण्यात यावी. 


३. सदर रक्कमेचा ई.सी.एस. अवर सचिव (१), अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे 
नावे काढण्यात यावा. 


४. मोलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळास उपलब्ध करुन देण्यात आलेल्या 
भागभांडवलाचे प्रमाणपत्र BIR सर्टिफिकेट) महामंडळाने शासनास सादर करावे. कर्ज वसुलीबाबत 
सर्व उपाययोजना प्रभावीपणे राबविण्यात याव्यात. नवीन कर्जाच्या अर्जाचे ऑन लाईन नोंदणीकरण, 
कर्ज मंजूरी आदेशासोबत लाभार्थ्यांस व जामिनदारास कर्ज परतफेड तक्ता देण्यात यावा. सदर भाग 
भांडवल हे अल्पसंख्याक विकास विभाग व वित्त विभागाद्वारे मंजूर केलेल्या योजनांवरच हा निधी खर्च 
करण्यात यावा. सदरचा खर्च करण्यापूर्वी यासंदर्भात वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या शासन निर्णयातील 
अटींची तसेच वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या सूचनांची पूर्तता करण्यात यावी. 


५. निधी खर्च करताना तो विहीत कार्यपध्दती अनुसरुन सर्व वित्तीय कायदे / टेंडर नियमावली व 
नियमांचे / प्रक्रियेचा अवलंब करुन / वित्तीय अधिकारांच्या (1187108) power) Haled / PWD 
मँच्युअलचे अधीन राहून/ 0./.७ च्या मार्गदर्शक तत्वानुसार / CAG च्या निर्देशानुसार / प्रचलित 
शासन निर्णय / नियम / परिपत्रक/ तरतूदीनुसार / बजेट व कोषागार नियमावलीनुसार खर्च 
करण्याची कार्यवाही करावी. कोणत्याही परिस्थितीत कुठलाही शासन नियम / अधिकाराचा भंग / 
अटी व शा्तीचा भंग होणार नाही याची जबाबदारी व्यवस्थापकीय संचालक, मौलाना आझाद 
अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळ यांची राहील. 


६ वरील भागभांडवली अंडशादानाच्या अनुषंगाने होणारा खर्च 'मागणी क्रमांक झेडई-२, ४२३५- 
सामाजिक सुरक्षा व कल्याण यावरील भांडवली खर्च, ०२, समाजकल्याण,१९० सार्वजनिक क्षेत्रातील 
व इतर उपक्रमातील गुंतवणूक (योजनांतर्गत), राज्य योजनांतर्गत योजना, (०१) महामंडळांना सहाय्य, 
(09)(02) मौलाना आझाद अल्पसंख्याक व वित्तीय विकास महामंडळाला भाग भांडवली अंशदान 
(कार्यक्रम) (४२३५ ०२३३) ३२ अंशदान” या लेखाशीर्षाखाली सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात मंजूर 
केलेल्या तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 


७. सदर शासन निर्णय वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका-१९७८ भाग पहिला, वित्त विभाग, शासन 
निर्णय क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, दि.१७ एप्रिल, २०१५ अन्वये प्रशासकीय विभागास 
प्रापत झालेल्या अधिकारांतर्गत किंवा त्या त्या विभागास वेळोवेळी वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका 
भाग-२ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार तसेच वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक : 
अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दि.०८.०२.२०२३ मधील अटींची पुर्तता होत असल्याने प्राप्त मान्यतेस 
अनुसरून, तसेच नियोजन विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्र.९९/१४७१, दि.१६.०३.२०२३ आणि वित्त 

पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मौआमं-२०२३/प्र.क्र.२७/का.५ 


विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्र.८१/२०२२/व्यय-१, दि. २८.०३.२०२३ अन्वये देण्यात आलेल्या 
मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहे. ” 


ट्‌, सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक २०२३०३२९२०१८५८३२१४ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


PARVEEN JAVED ८ 
JUGARI 


(परवीन जुगारी) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


Ee) 


महालेखापाल, महाराष्ट्र -१ (लेखा व SSAA) ATS 

महालेखापाल, महाराष्ट्र -१ (लेखा व परीक्षा), मुंबई 

सह सचिव / उप सचिव, अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

व्यवस्थापकीय संचालक, मौळाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळ 

मर्यादित, मुंबई 

) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई (रोख शाखेमार्फत) 

) निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 

) सह संचालक, लेखा व कोषागारे, संगणक कक्ष, नवीन प्रशासकीय भवन, पाचवा मजला, मुंबई 
) 

) 


AN 


२०८ ८-2 ८2 -2 


o~ 
ae 


£33) 


S 


८) वित्त विभाग (अर्थसंकल्प-१४, व्यय-४, व्यय-१ व साठ) मंत्रालय, मुंबई 

९) नियोजन विभाग (कार्या.१४७१) 

१०)अवर सचिव, कार्यासन-७, अल्पसंख्यांक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई त्यांना विनंती 
करण्यात येते की, त्यांनी उक्त रक्‍कम B.D.S. वर तात्काळ उपलब्ध करुन द्यावी. 

११) रोख शाखा, अल्पसंख्यांक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१२) निवड नस्ती, कार्यासन-५. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


